अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या दि.०१.०१.२०२४ रोजीच्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतासूचीचे प्रारूप प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा,कामगार खनिकर्म विभाग 
शासन परिपत्रक H.- औसुवआ-०१२३/प्र.क्र.१२/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मे, २०२४. 


परिपत्रक 


अपर संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, दि.०१.०१.२०२४ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीचे प्रारूप या परिपत्रकासोबत जोडण्यात आले आहे. 


2. सदर प्रारूप ज्येष्ठतासूची, ही, सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१ व त्यासंबंधीचे परिपत्रक दि.१३.०७.२०२१ मधील तरतूदीनुसार आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष 
अनुज्ञा याचिका (SLP) क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी 
घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूच्यांसंदर्भातील आक्षेप/त्रुटी याबाबत संबंधितांनी १५ दिवसांत निवेदन 
सादर करावे. 


४. त्याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यांवरुन तपासून सविस्तर 
अभिप्रायांसह निवेदने शासनास यथाज्लीप्र पाठवावीत. याबाबत १५ दिवसांत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास सदर 
ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे गृहीत धरुन सदर तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अंतिम करून शासनाच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 


प्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेताक २०२४०५२२१६३५४२१५१० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 
H | L PA G | RI H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT, 
c302cfaa4da0b2d72c4622c85421df7Be53b25c22ce3da5d53104e3a7a72c8 
|Code=400032, st=Mi ht 


ce, a, 
serialNumber=F91D4AFBD1E1BF5BE92C2964CCBA9768C0SDC4A77 1EA96939883A 
BF6C9F5A37E, cn=SHILPA GIRISH CHAUDHARI 


Date: 2024.05.22 16:48:37 +05'30' 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति- 
संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


संवर्गाचे नाव:- अपर Gala, गट-अ 
वेतनश्रेणी:- एस-२४: ७११००-२११९०० 
दि.०१ जानेवारी २०२४ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची). 


(उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. औसुवआ-०१२३/प्र.क्र.१२/कामगार-१, दि. २२ मे, २०२४ सोबतचे प्रपत्र) 


ज्ये शासकीय संबंधित | जन्मदिनांक | प्रवर्ग संवर्गात ज्येष्ठतेचा सेवा शेरा 

ष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव | पदावरील प्रत्यक्ष रूजू दिनांक निवृत्तीचा 

wai नियुक्तीचा दिनांक दिनांक 

क मार्ग 

Za 2 3 pk 4 द 1 68 | ८ ९ 

; श्री.दे.भ.गोरे पदोन्नती | १४.०५.१९६६ | SAL. | २१.०७.२०२२ | २८.०६.२०२२ | ३१.०५.२०२४ | मा.सर्वोच्च न्यायालयातील 
विशेष अनुज्ञा याचिका 
(SLP) क्र.२८३०६/२०१७ 
वरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन दि.२२.६.२०२२ रोजी 
अपर संचालक पदी तात्पुरते 

पदोन्नत. 
२ श्रीम. शा.सा. पदोन्नती | ०९.०६.१९७७ | अ.जा. | २६.०६.२०२३ | २६.०६.२०२३ | 30.0§.2034 
alge 
3 श्री. वि.वि.लोंढे । पदोन्नती | 02.99.9923 | वि.मा.प्र | 03.09.2023 | 03.00.2023 | 39.99.2089 


SHILPA GIRISH 
CHAUDHARI 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


